राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना आणि परिविक्षाधीन 
पोलीस उप अधीक्षक यांना नियमित नियुक्ती... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१४७/पोल-१(ओ) 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ९ सप्टेंबर, २०१५. 


प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (Fara या संवर्गातील खालील 
पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांची नांवे सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

aa श्रीमती माधुरी आर. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, एच. एस. पी., पुणे. 
कांगणे लोहमार्ग, जि.मनमाड. 

२ | श्री. भरत श्रीरंग उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
गायकवाड शाहूवाडी उपविभाग, जि.कोल्हापूर. 

3 श्री. निलेश सोनावणे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अंबड 

मिरज उपविभाग, जि.सांगली. उपविभाग, जि.जालना. 

४ | श्री. धीरज शांकरराव उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मिरज 

पाटील कर्जत उपविभाग, जि.अहमदनगर. | उपविभाग, जि.सांगली. (सुधारित 
पदस्थापना) 

५ _ श्री. चंद्रकांत व्यंकटराव | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोळीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
अलसटवार पैठण उपविभाग, जि.औरंगाबाद.  । जि.औरंगाबाद. 

६ _। श्री. विजयकुमार बाळू | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
मुकणे केज उपविभाग, जि.बीड. (सुधारित पदस्थापना) 

२ महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 


पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःशस्त्र) या संवर्गातील खालील परिविक्षाधीन 
पोळीस उप अधीक्षकांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी नियमित नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांची नांवे सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

= डॉ. शितल बाबुराव परिविक्षाधीन पोलीस उप पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
जानवे अधीक्षक, यवतमाळ जि.रत्नागिरी. (सुधारित पदस्थापना) 

२ श्री. सुरज पांडुरंग गुरव | परिविक्षाधीन पोलीस उप उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शाहूवाडी 

अधीक्षक, नांदेड उपविभाग, कोल्हापूर 

3 श्री. सोमनाथ फकिरा । परिविक्षाधीन पोलीस उप सहायक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर. (सुधारित 
वाघचौरे अधीक्षक, जि.गोंदिया. पदस्थापना) 

४ | श्रीमती आरती भागवत | परिविक्षाधीन पोळीस उप उपविभागीय पोलीस अधिकारी, केज 
बनसोडे अधीक्षक, जि.सांगली. उपविभाग, जि.बीड. (सुधारित पदस्थापना) 


शासन SIS क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१४७/पोल-१(अ) 


३. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व WS 
महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा 
मंजूर करण्यात येऊ नये. 


५. उपरोक्त अधिकाऱ्यांपैकी ज्या अधिकाऱ्यांची बदली विनंतीनुसार करण्यात आली आहे, त्यांना पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता इत्यादि लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


६. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०९०८१३०५५५४८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Charushila कलक 
Chandrakant eee 
Tambekar cc Cha ba 
(चारूशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
१) महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व पोळीस आयुक्‍त 

सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

११)निवडनस्ती / पोल-१(आओ.. 


) 
) 
) 
) 
) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


